राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण 
आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत व ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
याखाली निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२३/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: Qo ATA, २०२४ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२३/प्र.क्र.४०/२३/१२-अ, 
दि.१३.१२.२०२३. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२३/प्र.क्र.४०/२३/१२-अ, 
दि.२१.०२.२०२४. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२३/प्र.क्र.४०/२३/१२-अ, 
दि.०७.०३.२०२४. 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन-२०२२/प्र.क्र.६३/२२/१२-अ, 
दि.१८.०३.२०२४. 


५. महासंचालक, यडादा, पुणे यांचे पत्र क्र. राप्रनिमूय/२०२३-२४/<१५ उद्दिष्टए/प्र.क्र.०२- 
३९७-8, दि.०१.०३.२०२४ 

६. प्रभारी महासंचालक, Beret, पुणे यांचे पत्र क्र. राप्रनिमूय/२०२३-२४/आर्थिक 
तरतूद/प्र.क्र.०१-४०६, दि.०६.०३.२०२४ 

७. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या 
खर्चाकरिता मागणी क्र. ए-४, लेखाशीर्ष (२०७० ०८५३) याखाली रु. ४०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरीता रु.३९.९९४३ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित रु.४०.०० कोटी इतक्या 
निधीपैकी संदर्भ क्र. १ ते ४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता रु.२४.५८८८५५ कोटी 
इतका निधी प्रशिक्षण संस्थांना वितरित करण्यात आला आहे. 

सदर प्रशिक्षण आराखड्यामध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग “क” करीता Woo प्रशिक्षणार्थींचे 
उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, यझादा पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ६ च्या पत्रान्वये मंजूर मूळ 
प्रशिक्षण आराखड्याच्या एकूण मंजूर असलेल्या खर्चामध्ये कोणताही बदल न करता पायाभूत प्रशिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२३/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ 


संवर्ग “क” या प्रशिक्षण प्रकाराचे ७७३५ प्रशिक्षणार्थीचे उद्दिष्ट ९०० प्रशिक्षणार्थीनी कमी करून ६८३५ 
(७७३५-९००) प्रशिक्षणार्थी तसेच पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग “क” या प्रशिक्षण प्रकारचे उद्दिष्टात ९०० 
प्रशिक्षणर्थींनी वाढ करून १६०० (७००--९००) प्रशिक्षणार्थी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. नियोजन 
विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या मंजूर मूळ प्रशिक्षण आराखड्यात 
एकूण खर्चामध्ये कोणताही बदल न करता यडादाने सादर केलेल्या प्रशिक्षण आराखड्यातील सदर 
बदलाच्या प्रस्तावास सहमती Galas आहे. सदर सहमतीच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब तसेच त्यानुसार 
सदर आर्थिक वर्षात आयोजित प्रशिक्षणासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता मागणी क्र. ए-४, लेखाशीर्ष (२०७० ०८५३) याखाली खालील 
विवरण पत्रात नमूद केल्यानुसार एकूण ४८,६८१ प्रशिक्षणार्थीच्या प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता 
परिगनणेनुसार येणा-या रु.३९.९९४३ कोटी (रुपये एकोणचाळीस कोटी, नव्याण्ण्व लाख, त्रेचाळीस 


हजार फक्त) इतक्या खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


A | यशदास्तरावरील प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम sid 
अ. | प्रशिक्षणाचा प्रकार प्रशिक्षण | Online/ | प्रशिक्षण बिड 'एकूण खर्च (रु. कोटीत) 
क्र कालावधी | In-class/ | शुल्क प्रशिक्षण 
(दिवस) | Blended दिवस 
Le | २ 3 v & & \9(3*&) ८(५*७) 
१  । पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग अ ¥2 | In-class | २००० डड १८४८ ०.३६९६ 
२ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग अ ३० In-class | २००० १२२१ ३९६२३० ७.९२६० 
3 पदोन्नतीनं प्रशिक्षण संवर्ग अ शर In-class २००० २५०० ३०००० ६.०० 
डू | उजळणी प्रशिक्षण संवर्ग आ. | at cy In-class २००० ६०० ३००० ०.६० 
५ | प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण २ In-class २००० १०० २०० 0.0% 
द वीन विषयाची तोंड ओळख १ Online | ७५० ३०१६० | ३०१६० २.२६२० 
(ई-प्रशासन) 
एकूण A ३४७२५ | १९०४८३८ १७.१९७६ 
वेभागस्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 
१ पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ब ¥2 | Inclass | १५०० ७६ ३१९२ ०.४७८८ 
२ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ब ३० | Inclass | ९५०० ३०० ९००० ०१.३५ 
३ पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग ब १२ In-class | १९५०० २००० २४००० ०३.६० 
डू । उजळणी प्रशिक्षण संवर्गब | ब ष्‌ In-class १५०० १००० ७५००० ०.७५ 
०५. | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग क १२. | In-class | ९५०० | ६८३५ | ८२०२० १२.३०३ 
द्‌ | पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग क| प्रिशक्षण ATT व १२ In-class १५०० १६०० १९२०० ०२.८८ 
७ ळणी प्रशिक्षण संवर्ग क ष्‌ In-class | १५०० १५०० ७५०० ०१.१२५ 
एकूण B १३३११ । १४९९१२ २२.४८६८ 
Cc प्तरीय प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 
१ | पायाभूत प्रशिक्षण संवर्ग ड & In-class_ | १००० ३८८ २३२८ ०.२३२८ 
२ ळणी प्रशिक्षण संवर्ग ड ३ In-class | १००० २५७ ७७१ ०.०७७१ 
एकूण € ६४५ ३०९९ ०.३०९९ 
'एकूण (A+B+C) ४८६८१ | २५७८४९ ३९.९९४३ 


यशदा, पुणे यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये फेब्रुवारी २०२४ च्या मासिक प्रगती 
अहवालात विभागीय प्रशिक्षण संस्थांनी पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग “क” या प्रशिक्षण प्रकाराखाली 


पृष्ठ 4 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२३/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ 


फेब्रुवारी २०२४ अखेरपर्यंत ११०७ प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे नमूद केले आहे. सदर प्रशिक्षण 
प्रकाराखालील goo प्रशिक्षणार्थीच्या प्रशिक्षणासाठी संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१.२६ कोटी 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात आली आहे. सदर प्रशिक्षण प्रकाराखालील उर्वरीत ४०७ प्रशिक्षणार्थीच्या 
प्रशिक्षणासाठी आलेला खर्चाचा तपशील खालील विवरणपत्रात नमूद केला आहे. 


[TTT प्रशिक्षण aT sid 
अ. | प्रशिक्षणाचा प्रकार प्रशिक्षण Online/ । प्रशिक्षण) प्रशिक्षणार्थी | एकूण खर्च (रु. कोटीत) 
क्र कालावधी | In-class/ | शुल्क | साध्य प्रशिक्षण 
(दिवस) Blended दिवस 
१ पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग क रि In-class १५०० ११९ ७१४ ०.९०७१ 
२ पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण संवर्ग क १२ In-class १५०० २८८ ३४५६ ०.५१८४ 
एकूण ४०७ ४१६० ०.६२५५ 


उपरोक्‍त विवरणपत्रात नमूद रु. ०.६२५५ कोटी (अक्षरी रुपये बासष्ट लाख पंचावन्न हजार फक्त) 
इतका खर्च “मागणी क्र. ए-४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा oo - 003 - प्रशिक्षण oo - १० - राज्य 


प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) ३१ सहायक 


अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय 


अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

सदर निधी बिम्स प्रणालीवर वितरित करण्यासाठी सहसचिव/उपसचिव (प्रशिक्षण), सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५००१७) हे नियंत्रक अधिकारी आहेत. सदर निधी यशदा, पुणे स्तरावर 
आहरीत तसेच नियंत्रित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्र. यशदा- 
२०१३/प्र.क्र.९०/१३/१२-अ, दि.१५.०२.२०१४ नुसार प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार, यशदा यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, यशदा (२२०१०००१२१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदानाची रक्‍कम संबंधित कोषागारातून काढण्यात 


आल्यानंतर महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही 


याची खात्री करून घ्यावी तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. यञादा, पुणे या 


संस्थेने उपरोक्त अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 


सुविधा उपलब्ध करून देईल. 


यशदा, पुणे या संस्थेने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ७ येथील शासन परिपत्रकातील परिच्छेद 


क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार कोषागार अधिकारी यांना देयक सादर करताना संस्थेचे मागील 


महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) देयकासोबत जोडण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३१७/का.१४४३, दि.१०/११/२०२३ 

व अनौपचारीक संदर्भ क्र. १९९/का.१४४३, दि.१५/०३/२०२४ तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
५६२/व्यय ४, दि.२१/११/२०२३ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभाग शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता 
पृष्ठ 4 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०२३/ प्र.क्र.४०/२३/१२-अ 


होत असल्याने तसेच सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२०१२४२२७४६०७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 
M | TA Pp RA A D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7edf6a25c72797 123cdaa86acd09ed 
f52baf1, postalCode=400032, 


s ber=28AAS752FAG6D3A7FDEAFB1F4AB24CD90FD9D667A6880CB8. 
CCECA18276150ACA, cn=SMITA PRASAD JOSHI 


Date: 2024.03.20 12:52:06 +05'30' 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महासंचालक, Bal, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

३. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, 
बाणेर रोड, पुणे, 

४. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

५. लेखा अधिकारी, यशदा, पुणे. 

६. अवर सचिव, नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

७. अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

९. संचालक / प्राचार्य, सर्व विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, 

१०.अपर मुख्य सचिव (Gal), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 

११.निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ 4 पैकी 4 


